महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१८/प्र.क्र. १८४/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०१८ 


आदेशा 
श्री.प्रफुल्ल ठाकुर, अवर सचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग यांची महाराष्ट्र राज्य इतर 
मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर प्रथमत: दोन 
वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
अ) श्री.प्रफुलळ ठाकुर, अवर सचिव ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला तो आपल्या शासकीय 
पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱयास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोकत्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


S) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला BRAT आहे अश्ञी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन ) 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग यांनी प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती 
ठरवाव्यात. 

३.  श्री.प्रफुल्ल ठाकुर, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण 
विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१०१८१३३६९७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
overnment Of Mi 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 801१0 ५५५५५००५०० 


a, 
b97 3b0795ae! 'c005050f9180a8021798a5cled41ada8a72725a47b4 


=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682d6b6fcc 
Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.प्रफुलळ ठाकुर, अवर सचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 


शासन Seal क्रमांकः प्रतिनि २०१८/प्र.क्र. १८४/का.१४ 


३. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण ,विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण ,विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


